RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


Mind 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग चार - ब 


वर्ष ४, अंक ४२]] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन२६- कार्तिक २, शके १९ ४० [ पृष्ठे २६, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गो . ते. रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला, गो . ते . रुग्णालय संकुल, 
नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम , १ ९ ४ ९. 

क्रमांक एमईडी १०१८ / प्र. क्र . ३८ / १८ /शिक्षण - २. - महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम ( १९ ४ ९ चा अधि . अकरा ) च्या कलम २ च्या 
पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे भाऊसाहेब मुळक चॅरिटेबल ट्रस्टचे भाऊसाहेब 
मुळक आयुर्वेद कॉलेज अॅन्ड रिसर्चहॉस्पीटल, बुटीबोरी, ता. हिंगणा, जि . नागपूर या संस्थेला कलम ५ च्या पोट - कलम (१), ( २) व ( ३) मध्ये नमूद 
केलेल्या प्रयोजनार्थ, उक्त संस्था सदर अधिनियमाच्या कलम ५-ई मधील तरतुदींचे पालन करेल या अटीच्या अधीन राहून , मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून 
घोषित करीत आहे . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . प्र . चानकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -१ 


R 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


G. T. Hospital New building , 9th Floor, G. T. Hospital Complex , 
New Mantralaya, Lokmanya Tilak Road, Mumbai 400 001, dated 3rd October 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANATOMY ACT , 1949. 


No.MED 1018 /CR - 38 /18 /EDU - 2. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 2 
of the Maharashtra Anatomy Act (XI of 1949 ), the Government of Maharashtra hereby declares the 
Bhausaheb Mulak Charitable Trust s Bhausaheb Mulak Ayurved College and Research Hospital, Butibori, 
Tal. Hingna , Dist. Nagpur as an approved institution for the purposes of sub - sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) of 
section 5 of the said Act, subject to the condition that the said institute shall comply with the provisions of 
section 5E of said Act. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. P. CHANKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


नगरविकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ ( २०१७ चा महा.- ३) . 

क्रमांक मप्रवि -३०१६/ प्र.क्र .६३ / नवि - ७. - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , २०१६ ( २०१७ चा महा. ३ ) याच्या 
( कलम २८ चे पोट -कलम ( १ ) आणि कलम ३८ चे पोट - कलम ( २ ) यांसह कलम ४७ च्या पोट -कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे योजिलेल्या नियमांचा पुढील 
मसुदा हा, त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४७ च्या पोट-कलम ( ३) द्वारे 
आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ; आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की, उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक 
९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 

उक्त मसुद्याच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना , प्रधान सचिव ( नवि -१), महाराष्ट्र शासन नगरविकास 
विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकापूर्वी प्राप्त होतील , त्या शासन विचारात 
घेईल . 


. 


नियमाचा मसुदा 


- 


१. संक्षिप्त नाव आणि प्रारंभ : या नियमांना, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण नियम, २०१७ असे म्हणावे. 
२. व्याख्या : या नियमांत, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( क ) अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ ( २०१७ चा महा. ३) असा आहे ; 

नमुना ” याचा अर्थ, या नियमांना जोडण्यात आलेला नमुना, असा आहे ; 
( ग ) “ कलम ” याचा अर्थ अधिनियमाचे कलम , असा आहे 

( घ ) या नियमांत वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द आणि शब्दप्रयोजन यांना अधिनियमात जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ 
असेल . 


. 


३. बँकेत ठेवावयाचे पैसे : अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट - कलम ( २) अनुसार, महानगर प्राधिकरणाच्या निधीतील रुपये पाच कोटी 
पेक्षा अधिक नसेल इतकी रक्कम चालू किंवा ठेव खात्यात ठेवता येईल . 
४. अर्थसंकल्प सादर करण्याचा नमुना आणि वेळ : 

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा वार्षिक अर्थसंकल्पीय अंदाज सदस्य सचिवाद्वारे, 


एक . वार्षिक कामकाज कार्यक्रम 


दोन . वित्तीय अर्थसंकल्प, आणि 


तीन . वार्षिक भांडवली अर्थसंकल्प 


यांच्या संदर्भात दोन भागांत तयार केला जाईल . 


नमुना “ क ” मधील वार्षिक कामकाज कार्यक्रम, वित्तीय अर्थसंकल्प आणि मुख्य वार्षिक अर्थसंकल्प आणि त्यासोबतची नमुना “ ख ” 
मधील आस्थापना अनुसूची, ज्या वित्तीय वर्षाशी ती संबंधित आहे त्या वर्षाच्या फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी प्राधिकरणाकडे त्याच्या 
मान्यतेसाठी सादर केली जाईल . 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


नमुना- अ 
चे (नियम -४ पहा) महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज 
भाग- एक जमा रकमा/ उत्पन्न 

( रुपये 


..मध्ये) 


अर्थसंकल्पीय | सुधारित 

अंदाज अंदाज 


३ वर्षासाठीच्या 
प्रत्यक्ष रकमा 


mm 


प्रधान | अनुक्रमांक 

तपशील 
शीर्ष 
जमा 

१ राज्य शासनाचे परिक्रामी निधीस 
रकमा 

अंशदान ( कलम २० ( १ ) ( क ) ) 
२ राज्य शासनाकडील इतर जमा रकमा 

( कलम २० ( १ ) ( ख ) । 
केंद्र सरकार किंवा अन्य प्राधिकरण 
किंवा अभिकरण यांच्याकडून 

अंशदान ( कलम २० ( १ ) ( ग) 
४ प्रकरण सहा अन्वये आकारणी 

केलेल्या उपकराच्या उत्पन्नापैकी 
राज्य शासनाकडील 

जमा 
रकमा कलम २० 

( घ ) 
( अनुसूची “ अ नुसार अनुसूचित 

विनिर्दिष्ट करावयाची क्षेत्रे व दर. 
५ प्रकरण सहा अन्वये आकारणी 

केलेल्या सुधार आकारातून जमा 
झालेल्या रकमा ( कलम २० ( १) 
( ङ) } ( अनुसूची “ ख अनुसार 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करावयाची 


क्षेत्रे व दर 


६ 


७ 


८ 


प्राधिकरणाने आकारणी केलेली फी , 
परिव्यय आकार यांतून जमा झालेल्या 
रकमा ( कलम २० (१) ( च ) अनुसूची 
" क नुसार अनुसूचित विनिर्दिष्ट 
करावयाचे क्षेत्र व दर 
जमिनींची विल्हेवाट करणे ( कलम 
२० ( १) ( छ) } ( अनुसूची " ड " नुसार ) 
इमारतींची विल्हेवाट करणे ( कलम 
२० ( १) ( छ) ) ( अनुसूची " ई " 
अनुसार) 
इतर मालमत्तची विल्हेवाट करणे 
{ कलम २० (१) ( छ) अनुसूची " फ " 
अनुसार 
कर्जाऊ रकमा कलम २० ( १ ) ( ज ) । 
अनुसूची "ग " अनुसार 
इतर जमा रकमा ( कलम २० ( १ ) 
एक ) अनुसूची “ह अनुसार 
विनिदिष्ट करावयाचे 
( १ ) 


९ 


१० 


११ 


( ३ ) इत्यादी 


एकूण भाग - एक : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


अनुसूची " अ " 
प्रकरण सहा अन्वये आकारणी केलेल्या उपकराच्या उत्पन्नांपैकी राज्य शासनाकडील जमा रकमांचा तपशील 
{ कलम २० ( १) ( घ ) . 

रुपये मध्ये 


अनुक्रमांक 


क्षेत्राचे नाव 


दर अर्थसंकल्पीय 

अंदाज 


सुधारित 
अंदाज 


३ वर्षांसाठी 
प्रत्यक्ष रकमा 


१ 


महानगरपालिकेच्या बाबतीत , प्रभागाचे 
नाव आणि इतर क्षेत्रांच्या बाबतीत, जिल्हा 
परिषदेचे नाव व नगरपरिषदेचे नाव 


२ 


३ 


४ 


इत्यादी 


एकूण: 


अनुसूची " ब 
प्रकरण सहा अन्वये आकारणी केलेल्या सुधार आकारापासून प्राप्त झालेल्या जमा रकमांचा तपशील { कलम २० 

( १)( ङ ) 

रुपये मध्ये 


अनुक्रमांक 


क्षेत्राचे नाव 


दर 


अर्थसंकल्पीय 

अंदाज 


सुधारित 
अंदाज 


तीन वर्षांसाठीच्या 
प्रत्यक्ष रकमा 


१ 


महानगरपालिकेच्या बाबतीत, 
प्रभागाचेनाव आणि इतर क्षेत्रांच्या 
बाबतीत, जिल्हा परिषदेचे नाव व 
नगरपरिषदेचे नाव 


२ 


३ 


४ 


५ 


इत्यादी 


एकूण: 


अनुसूची " क " 
प्राधिकरणाने आकारणी केलेली फी , परिव्यय आकार यांतून जमा झालेल्या रकमांचा तपशील { कलम २० (१)( च) । 

रुपये मध्ये 


अनुक्रमांक फी / परिव्यय / आकार 

इत्यादींचा तपशील 


३ वर्षासाठी प्रत्यक्ष 


अर्थसंकल्पीय 

अंदाज 


सुधारित अंदाज 


रक्कम 


१ 


२ 


३ 


५ 


इत्यादी 


एकूण: 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


अनुसूची " ड " 
जमिनींच्या विल्हेवाटीतून जमा झालेल्या रकमांचा तपशील 

{ कलम २० ( १ ) ( छ ) । 


रुपये 


मध्ये 


अनुक्रमांक 


क्षेत्राचे नांव 


अर्थसंकल्पीय 

अंदाज 


सुधारित अंदाज 


३ वर्षासाठी प्रत्यक्ष 

रकमा 


१ 


विनिर्दिष्ट करावयाचे क्षेत्र व स्थिती , 


२ 


३ 


इत्यादी 


एकूण: 


अनुसूची "ई " 
इमारतींच्या विल्हेवाटीमुळे जमा झालेल्या रकमांचा तपशील { कलम २० (१)(छ) । 

रुपये 


मध्ये 


अनुक्रमांक 


इमारतींचा तपशील 


अर्थसंकल्पीय 

अंदाज 


सुधारित अंदाज 


३ वर्षांसाठीच्या प्रत्यक्ष 

रकमा 


१ 
२ 
३ 


एकूण: 


अनुसूची “ फ 
जमिन व इमारतीखेरीज अन्य मालमत्तेच्या विल्हेवाटीमुळे जमा झालेल्या रकमांचा तपशील 
( कलम २० ( १) ( छ ) ) 

रुपये 


मध्ये 


मालमत्तचे वर्णन 


अनुक्रमांक 

१ 


अर्थसंकल्पीय अंदाज | सुधारित अंदाज | ३ वर्षांसाठीच्या प्रत्यक्ष रकमा 


३ 


४ 


इत्यादी 


एकूण: 


अनुसूची " ग " 
कर्जाऊ रकमांचा तपशील कलम २० ( १)( ज ) ) 


रुपये 


मध्ये 


अनुक्रमांक 


कर्जाऊ रकमांचा तपशील 


अर्थसंकल्पीय 

अंदाज 


सुधारित अंदाज 


३ वर्षासाठीच्या प्रत्यक्ष 

रकमा 


१ 


(विनिर्दिष्ट करावयाची) ऋणपत्रे 
( विनिर्दिष्ट करावयाची) कजे 
(विनिर्दिष्ट करावयाची) बंधपत्रे 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


४ 


( विनिर्दिष्ट करावयाची) ठेवी 

एकूण: 


अनुसूची "ह " 
इतर जमा रकमांचा तपशील कलम २० ( १) ( झ ) 


रुपये 


मध्ये 


अनुक्रमांक 


३ वर्षांसाठीच्या प्रत्यक्ष रकमा 


१ 


जमा रकमांचा तपशील | अर्थसंकल्पीय अंदाज | सुधारित अंदाज 
जाहिरात रकमा 
निविदा नमुन्यांची विक्री, 


विक्रेता शुल्क 


२ 
३ 


इत्यादी 


एकूण 


सन ,........... चा 


महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज 
भाग- दोन अर्थसंकल्पीय खर्च 

रुपये 


मध्ये 


प्रधान शीर्ष 


खर्चाचा तपशील 


जोडपत्र 


अर्थसंकल्पीय | सुधारित | ३ वर्षांसाठीच्या 

अंदाज अंदाज प्रत्यक्ष रकमा 


अर्थसंकल्पीय खर्च 
ए- महसुली खर्च 
अनुदान क्र . सामान्य प्रशासन खर्च 

जोडपत्र एक नुसार 
एक (प्रशासन विभाग , वित्त व या अनुदानाच्या 
लेखाविभाग व भूमि कक्ष) 

बाबतीत , सादर 
अनुदान क्र . सामान्य प्रशासन खर्च करावयाच्या खर्चाचा 
दोन 

( वाहतूक व दळणवळण तपशील 

विभाग ) 
अनुदान क्र . सामान्य प्रशासन खर्च 

तीन ( अभियांत्रिकी विभाग ) 
अनुदान क्र . सामान्य प्रशासन खर्च ( नगर 
चार रचना व प्रादेशिक नियोजन 

विभाग ) 
अनुदान क्र . सामान्य प्रशासन खर्च 

पाच (नियोजन विभाग ) 
अनुदान क्र . प्रवर्तन, दुरुस्ती व परिरक्षण 

जोडपत्र दोन नुसार 
सात 

या अनुदानांच्या 
बाबतीत , सादर 
करावयाच्या खर्चाचा 

तपशील . 
एकूण ए- महसुली खर्च: 
बी - भांडवली खर्च 
अनुदान क्र . प्रशासन विभाग, वित्त व लेखा जोडपत्र सात नुसार 
सात विभाग व भूमिकक्ष यांचा या अनुदानांच्या 
भांडवली खर्च 

बाबतीत सादर 
अनुदान क्र . परिवहन व दळणवळण करावयाच्या खर्चाचा 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


आठ विभागाचा भांडवली खर्च तपशील 
अनुदान क्र . अभियांत्रिकी विभागाचा 

भांडवली खर्च 
अनुदान क्र . नगर रचना व प्रादेशिक 
दहा नियोजन विभागाचा भांडवली 

खर्च 
अनुदान क्र . नियोजन विभागाचा भांडवली 

अकरा खर्च 
अनुदान क्र . विकास लेख्याचेविनियोजन ( जोडपत्र तीन ) 

बारा 
अनुदान क्र . पर्यायी निवासव्यवस्था व 

( जोडपत्र चार ) 
तेरा पुनर्वसन याकरिता विनियोजन 
अनुदान क्र . पुढील परिसेवांसाठी नियोजन: (जोडपत्र पाच ) 
चौदा 

१)...... २).... इत्यादी 
अनुदान क्र . विनिर्दिष्ट करावयाची अन्य 

( जोडपत्र सहा) 
पंधरा विनियोजने 

एकूण बी - भांडवली खर्च: 

एकूण भाग दोन - खर्च( महसुली): 
शिल्लक ( भाग एक वजा भाग दोन): 


जोडपत्र " एक " 


विभागाचा सामान्य प्रशासन खर्च 
अनुदान क्रमांक ------ 


रुपये 


-मध्ये 


अनुक्रमांक 


तपशील 


अर्थसंकल्पीय 

अंदाज 


सुधारित 
अंदाज 


३ वर्षांसाठीच्या 
प्रत्यक्ष रकमा 


१ 


२ 


३ 


वेतन व भत्ते 
विनिर्दिष्ट करावयाचा विभाग आणि सादर 
करावयाचा वेतन व भत्ते यांचा तपशील 
दुरुस्ती व देखभाल 
भाडे. दर व कर 

( क ) दर 

( ख ) कर 
कर्मचारी वाहन खर्च 

क ) वेतन व भत्ते 
ख ) देखभाल 
ग ) इंधन 
घ ) कर 


४ 


ङ ) विमा 


कल्याण आणि वैद्यकीय खर्च 

क ) भविष्य निर्वाह निधीस अंशदान 
ख ) वैद्यकीय खर्च 
ग) उपदानाकरिता तरतूद 
घ ) कुटुंब वेतन योजना 
ङ ) इमान विम्याचे प्रदान 
च ) श्रमिक भरपाई अधिनियमान्वये 

भरपाई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


९ 


६ 


विद्युत आकार 
कर्मचारी गणवेष 
मुद्रण व लेखनसामग्री 


टपाल खर्च 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


दूरध्वनी व तार आकार 
विधिविषयक आकार 
लेखापरीक्षा शुल्क 


वाहतूक खर्च 


१४ 


१६ 


१७ 
१८ 


मंडळाच्या व समितीच्या सदस्यांचे भत्ते 
विशेष सेवा अंशदान 
वाहन व हमालखर्च 
जाहिरात व प्रसिद्धी 
पुस्तके व नियतकालिके 
बैठकीतील पाहुण्यांचे मनोरंजन आणि 
अल्पोपहार व इतर खर्च 


२० 


इतर खर्च 


एकूण : 

जोडपत्र "दोन 
.........विभागाचा भांडवली खर्च 

अनुदान क्रमांक ......... 


रुपये 


मध्ये 


३ वर्षांसाठीच्या 
प्रत्यक्षरकमा 


अनुक्रमांक प्रकल्प योजनेचा तपशील अर्थसंकल्पीय सुधारित अंदाज 

अंदाज 
१ 

भाग एक 
जमिनी 
क ) प्रारंभिक खर्च 

ख ) विकास खर्च 
२ प्रकल्प/ योजना 
३ इमारती 
४ फनिचर व जोडण्या 
५ 

कर्मचारी वाहन 
६ मालमोटारी 

यंत्रसामग्री 
८ हत्यारे 
९ कार्यालयीन साधनसामग्री 
१० इतर ( विनिर्दिष्ट करावे ) 

एकूण: 

भाग दोन 
१ 

कर्मचाऱ्यांना कर्जे व अग्निमे 
२ इतर अग्रिमे 

एकूण: 
वजा वसुली...... 

एकूण: 
भाग तीन 
भांडार- तपशील विनिर्दिष्ट करावा 

एकूण- भाग - एक, दोन , तीन 
टीप : ( ३) खर्चाचा/ भांडवली खर्चाचा बाबवार तपशील जोडपत्र आठ मध्ये देण्यात यावा. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


जोडपत्र तीन 
विकास लेख्याचे विनियोजन 


अनुदान क्रमांक--- 


अनुक्रमांक 


तपशील 


अर्थसंकल्पीय 

अंदाज 


सुधारित 
अंदाज 


रुपये मध्ये 
३ वर्षांसाठीच्या 
प्रत्यक्ष रकमा 


१ एप्रिल रोजी असल्याप्रमाणे प्रारंभिक 
शिल्लक 
अधिक - विनियोजन 
वजा -अनुदाने 
जमिनींचा विकास 
टीप - क ) क्षेत्रनिहाय तपशील द्यावा. 
ख ) प्रत्येक क्षेत्राच्या संदर्भात विकसित 
करावयाचे एकरी क्षेत्रफळ नमूद करावे 


१ 


३ 


५ 


रस्त्याचे बांधकाम ( पक्के ) 
टीप- क ) क्षेत्रनिहाय तपशील देण्यात यावा. 
ख ) प्रत्येक क्षेत्राच्या बाबतीत बांधण्यात 
येणाऱ्या कि.मी. ची लांबी द्यावी, 
ग ) रस्ते पृष्ठभाग क्षेत्रफळ देण्यात यावे. 
रस्त्याचे बांधकाम ( कच्चे) 
टीप - क्र .२ प्रमाणे तपशील सादर करावा, 
पुलांचे बांधकाम 
टीप - क्षेत्रनिहाय तपशील द्यावा. 
लहान धक्क्यांचे बांधकाम 
टोप- क्षेत्रनिहाय तपशील द्यावा 
पाणीपुरवठा 
जलनिस्सारण 
कृषि ( क्षेत्रनिहाय तपशील द्यावा) 
उद्यानविद्या (फलोत्पादन ) 
पुष्पसंवर्धन 
वने 
दुग्धशाळा 
कुक्कुटपालन 
सूकरालय 
मत्स्यव्यवसाय 
मेट्रो रेल्वे 
उपरोक्त प्रवांतर्गत समाविष्ट न झालेले 
इतर प्रकल्प (प्रकल्पनिहाय तपशील द्यावा.) 
इतर उपक्रम 


६ 


८ 


९ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


१७ 


२८ 


टीप : 


: 


१ . 


महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या कामांच्या संदर्भातील आणि इतर प्राधिकरणांना 
देण्यात येणारे सहायक अनुदानासंदर्भातील स्वतंत्र आकडेवारी सादर करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


११ 


वेगवेगळया क्षेत्रांतर्गत जसे की , नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषद यांच्या प्रभागांबाबत 

नियतवाटप करावयाच्या खर्चाची आकडेवारी . 
३. खर्चाचा/ भांडवली खर्चाचा प्रकल्पनिहाय , कार्यक्रमनिहाय तपशील जोडपत्र " नऊ " मध्ये देण्यात यावा. 


जोडपत्र " चार " 
पर्यायी निवास व्यवस्था आणि पुनर्वसन लेख्याचे विनियोजन 


अनुक्रमांक 


खर्चाचा तपशील 


अर्थसंकल्पीय अंदाज | सुधारित अंदाज 


रुपये -मध्ये 
३ वर्षांसाठी 
प्रत्यक्षरकमा 


प्रारंभिक शिल्लक 
अधिक : विनियोजन 

एकूण 
वजा : अनुदाने 
१. कामाचा तपशील नमूद करावा, 
२ . 


टीप : 


१ . 

महानगर प्रदेशविकास प्राधिकरणाने केलेल्या खर्चाची आकडेवारी स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात यावी. 
२. इतर प्राधिकरणांना देण्यात येणारे सहायक अनुदान स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात यावे. 
३. क्षेत्रनिहाय खर्च स्वतंत्रपणे विनिर्दिष्ट करण्यात यावा. 


जोडपत्र “ पाच " 


परिसेवांचे विनियोजन 


रुपये मध्ये 
३ वर्षांसाठी प्रत्यक्ष रकमा 


अनुक्रमांक 


अर्थसंकल्पीय अंदाज सुधारित अंदाज 


खर्चाचा तपशील 
प्रारंभिक शिल्लक 
अधिक : विनियोजन 

एकूण 
वजा :-अनुदाने 
१. कामाचा तपशील 

नमूद करावा. 
२ . 


३ . 


टीप : 

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने केलेल्या खर्चाची आकडेवारी स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात यावी. 
२ ) इतर प्राधिकरणांना देण्यात येणारे सहायक अनुदान स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात यावे, 
३) क्षेत्रनिहाय खर्च स्वतंत्रपणे विनिर्दिष्ट करण्यात यावा. 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


जोडपत्र “ सहा 


इतर विनियोजन 


रुपये........ मध्ये 
३ वर्षातील प्रत्यक्ष रकमा 


अनुक्रमांक 


अर्थसंकल्पीय अंदाज सुधारित अंदाज 


खर्चाचा तपशील 
प्रांरभिक शिल्क 
अधिक : विनियोजन 

एकूण 
वजा : अनुदाने 
१.कामाचा तपशील द्यावा 
२ . 
३ . 


टीप : 


१ ) महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने केलेल्या खर्चाची आकडेवारी स्वंतत्रपणे दर्शविण्यात यावी. 
२ ) इतर प्राधिकरणांना देण्यात येणारे सहायक अनुदान स्वंतत्रपणे दर्शविण्यात यावे. 
३) क्षेत्रनिहाय खर्च स्वंतत्रपणे विनिर्दिष्ट करण्यात यावा. 


जोडपत्र " सात " 


अनुदान क्रमांक .... 


विभागाचा प्रवर्तन, दुरुस्ती व देखभाल यांवरील खर्चाचा तपशील 

.... 

रुपये ---- मध्ये 
अनुक्रमांक प्रकल्प योजनेचा तपशील अर्थसंकल्पीय अंदाज सुधारित अंदाज ३ वर्षासाठीच्या प्रत्यक्ष रकमा 

१ 


२ 


३ 


एकूण: 


जोडपत्र " आठ " 


विभागाचा भांडवली खर्चाचा तपशील 

अनुदान क्रमांक 


अनुक्रमांक 


प्रकल्पांचा 
योजनेचा 
तपशील 


मान्य अंदाजित 

खर्च 


३१ मार्च पर्यतचा एकूण | सुधारित अंदाज 
खर्च ( मागील वर्ष) 


रुपये ---- मध्ये 
अर्थसंकल्पीय 
अंदाज ( पुढील 

वर्ष) 


( चालू वर्ष) 


१ 
२ 


३ 


एकूण: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


१३ 


जोडपत्र “ नऊ " 


विकास खात्याच्या विनियोजनाचा तपशील 
(----- विभागाच्या खर्चाचा तपशील ) 


अनुदान क्रमांक 


अनुक्रमांक 


प्रकल्पांचा / 
योजनेचा 
तपशील 


मान्य अंदाजित | ३१ मार्चपर्यंतचा एकूण | सुधारित अंदाज 

खर्च खर्च (मागील वर्ष ) 


रुपये ---- मध्ये 
अर्थसंकल्पीय 
अंदाज ( पुढील 

वर्ष) 


( चालू वर्ष) 


wilmy 


एकूण: 


भाग " तीन 
महानगर प्रदेश विकास निधी लेखा 


अनुक्रमांक 


प्रकल्प योजनेचा तपशील 


अर्थसंकल्पीय 

अंदाज 


सुधारित अंदाज 


रुपये ---- मध्ये 
३ वर्षांसाठीच्या प्रत्यक्ष 

रकमा 


प्रारंभिक शिल्लक 


अधिक : भाग एक अनुसार 
जमारकमा 
२. गुंतवणूक परिपक्वतेमुळे 
झालेल्या जमा रकम 

एकूण: 
वजा : विविध अनुदानांतर्गत 
प्रदाने जसे की , भाग दोन 
शिल्लक रकमा 


अनु. नाव व वेतनमान मंजूर 
क्र . पदनाम 

कर्मचारी 
संख्या 


नमुना " ख " 

(नियम ४ पहा) 
या वर्षासाठीचा महानगर प्राधिकरण अर्थसंकल्पीय अदाज 
आस्थापना अनुसूची 

वर्षभरातील खर्च 
श्रेणी | महगाई घरभाडे 

पूरक 

परिवहन 
वेतन वेतन भत्ता भत्ता स्थानिक भत्ता 

भत्ता 
५ ६ 

८ ९ 

१० 


एकूण 


१ 


२ 


३ 


११ 


१२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . नितिन करीर, 


शासनाचेप्रधान सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam CamaMarg, Hutatma Raj Guru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 9th October 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY ACT 2016 (MAH . III OF 2017 ), 114 

No. MRD 3016 /CR -63 IUD - 7. - The following draft of rules which the Government of Maharashtra 
propose to make in exercise of the powers conferred by sub -section (2) of section 47 read with 
sub - section ( 1) of section 28 and sub -section (2 ) of section 38 of the Maharashtra Metropolitan Region 
Development Authority Act, 2016 (Mah . III of 2017 ) and of all other powers enabling it in this behalf, is 
hereby published as required by sub -section ( 3) of the section 47 of the said Act, for the information of all 
persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into 
consideration by the Government ofMaharashtra on or after the 9th day of the November 2018 . 

Any objection or suggestion which may be recieved by the Principal Secretaty (UD - 1 ) to the 
Government of Maharashtra , Urban Development Department, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru 
Chowk, Mantralaya , Mumbai 4000 032 , from any person with respect to the said draft before the aforsaid 
date will be considered by the Government. 


Draft Rules 


1. Short title and commencement: These rules may be called the Maharashtra Metropolitan Region 
Development Authority Rules , 2017 . 

2. Definations : In these rules , unless the context otherwise requires , 

(a ) “ Act ”means the MaharashtraMetropoliotan Region Development Authority Act, 2016 (Mah . III 
of 2017 ) ; 

(b ) " Form " means the form appended to these rules ; 
(C) "Section " means a section of the Act ; 

( d ) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as 
respectively assigned to them in the Act. 

3. Monies to be kept in banks : Amounts not exceeding rupees Five crores out of the fund of the 
Metropolitan Authority may be kept in current or deposit accounts in accordance with sub - section (2) of 
section 20 of the Act. 


4. Form and time of submission of budget ; 


The annual budget estimates of the 

Metropolitan Region Development Authority 
shall be prepared by the Member Secretary in two parts in respect of. 


(i) Annual works Programme 
( ii) Financial Budget and 

( iii) Annual Capital Budget 

The Annual Works Programme, Financial Budget and Annual Capital Budget on Form “ A ” accompanied 
by an establishment schedule as in Form “ B ” shall be present to the Authority for its approval on or before 
1st day of February preceding the Financial Year to which they relate . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


१५ 


Form A 

(See rule 4 ) 
Metropolitan Region Development Authority Budget Estimates For .... 

Part -I RECEIPTS/INCOME 


Rs. in ...... 
Actuals For 


Budget Estimates 


Major 

Head 
RECEIPTS 


Revised 
Estimates 


3 years 


-- 


5 


Sr 

Particulers 
NO . 

Contributions from State Government to 

Revolving Fund (Section 20(1 )(a)} 
2 Other receipts from State Government 

( Section 20 (1)(b)) 
3 Contributions from Union Government or 

other Authority or Agency (Section 20 (1) (c)) 
4 Receipts from State Government out of 

proceeds of Cess levied under Chapter VI 
(Section 20 (1)(d)) (As per Schedule Á . 
Areas and rates to be specified in the 
Schedule ) 
Receipts from Betterment Charges levied 
under Chapter VI (Section 20 (1)(e)). (As per 
Schedule B Areas and rates to be specified 

in the Schedule ) 
6 Receipts from Fees, Costs Charges levied by 

the Authority (Section 20 (1)(d) ). (As per 
Schedule C Areas and rates to be specified 
in the Schedule ) 
Disposal of Lands ( Section 20( 1)(g)) (As per 

Schedule D ) 
8 Disposal of Buildings (Section 20 (1)(g) (As 

per Schedule " E ") 
9 Disposal of other property .( Section 20(1)(g )) 

(As per Schedule " F ") 
10 Borrowings (Section 20 (1)(h ) ) (As per 

Schedule " G ") 
11 Other Receipts (Section 20 (1 ) (As per 

Schedule H ) 
To be specified 


7 


(2 ) 


(3) etc. 


Total Part- 1 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


SCHEDULE " A " 
Details of receipts from State Government out of proceeds of cess levied under 

Chapter VI (Section 20( 1 )(d )) 


Sr. No. Name of the Area 


Rate 


Budget Estimates 


Revised 
Estimates 


Rs in ..... 
Actuals For 3 

years 


In respect of Municipal 
Corporation name of the Ward 
and in respect of other areas, 
name of the Zilla Parishad and 
name of the Municipal Council. 


2 
3 
4 


5 


etc. 


Total 


SCHEDULE B 
Details of receipt from Betterment charges levied under Chapter VI(Section 20 (1)(e) ) 


Sr. No. 


Name of the Area 


Rate 


Budget Estimates 


Revised 
Estimates 


Rs in ..... 
Actuals For 3 

years 


1 


In respect of Municipal 
Corporation , name of the Ward 
and in respect of other areas, 
name of the Zilla Parishad and 
name of the Municipal Council. 


2 . 


3 


4 


5 


etc. 


Total 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


SCHEDULEC 
Details of receipt from Fees, Costs charges levied By the Authority (Section 20 (1)(d) ) 


Rate 


Sr. No. Particulars of Fee/cost /Charges 

etc. 


Budget Estimates 


Revised 
Estimates 


Rs in ..... 
Actuals For 3 

years 


1 


2 


دیا 


4 


5 


etc. 


Total 


SCHEDULE D 
Details receipts on accountof disposal of Lands (Section 20 (1)(g)) 


Sr. No. 


Name of the Area 


Budget Estimates 


Revised Estimates 


Rs in ..... 
Actuals For 3 

years 


1 


Area and situation to be specified 


2 
3 


4 
5 


Total 


SCHEDULE E 
Details of receipts on account of disposal of buildings (Section 20 ( 1)(g) ) 


Sr. No. 


Particulars of the buildings 


Budget Estimates 


Revised Estimates 


Rs in ..... 
Actuals For 3 

years 


1 


2 


3 


4 


Total 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


SCHEDULE F 
Details of receipts on account of disposal of property other than lands and building (Section 20(1)(9) ) 


Sr. No. 


Description of property 


Budget Estimates 


Revised Estimates 


Rs in ..... 
Actuals For 3 

years 


2 


3 


4 


etc. 


Total 


SCHEDULE G 
Details of Borrowings (Section 20 (1)(h ) ) 


Sr. No. 


Particulars of borrowings 


Budget Estimates 


Revised 
Estimates 


Rs in ..... 
Actuals For 3 

years 


Debentures (to be specified) 


AIN 


Loans ( to be specified ) 
Bonds ( to be specified ) 
Deposits ( to be specified ) 

Total 


SCHEDULE H 
Details of other Receipts (Section 20(10 ) 


Sr. No. 


Particulars of receipts 


Budget Estimates 


Revised 
Estimates 


Rs in ..... 
Actuals For 3 

years 


1 


Advertisement receipts - Sale of tender 
forms, vendors fees 


2 


3 


4 


etc. 


Total 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


१ ९ 


---- Metropolitan Region Development Authority Budget Estimates For ..... 

Part- II Budget Expenditure 


Rs.in ..... 


Annexure 


Actuals For 


Budget Revised 
Estimates Estimates 


3 years 


Details of expenses to 
be furnished in respect 
of these grants as per 

Annexure I. 


Major 

Particulars of Expenditure 
Head 

Budget Expenditure - 

A- Revenue Expenditure 
Grant 

General Administration Expenses 
No. 1 (Administration Divn ., Finance & Accounts 

Divn . & Land Cell ) 
Grant General Administration Expenses (Transport 
No.II & Communication Department) 
Grant General Administration Expenses 
No.III (Engineering Division ) 
Grant General Administration Expenses (Town & 
No. IV Country Planning Divn .) 
Grant General Administration Expenses (Planning 
No. V Division ) 
Grant Operation , Repairs & Maintenance 
No. VI 


Details of expenses to 
be furnished in respect 
of these grants as per 
Annexure II. 


Total A -Revenue Expenditure 

B- Capital Expenditure 
Grant Capital Expenditure for Administration Divn ., 
No.VII Finance & Accounts Divn . & Land Cell. 
Grant Capital Expenditure for Transport & 
No.VIII Communications Department 

Grant CapitalExpenditure for Engineering Division . 
No. IX 


Details of expenses to 
be furnished in respect 
of these grants as per 

Annexure Vu . 


Grant Capital Expenditure for Town & Country 
No. X Planning Division . 
Grant Capital Expenditure for Planning Division . 
No. XI 
Grant Appropriation to Development Account 
No. XII 

Grant Appropriation to alternative accommodation 
No. XIII & Rehabilitation Account 


( Annexure III ) 


( Annexure IV ) 


Grant 
No. XIV 


Appropriation to utilities: 


(Annexure V ) 


(2 ) --- etc. 
Other appropriations to be specified 


(Annexure VI) 


Grant 
No. XV 


Total B -Capital Expenditure 
Total part II Expenditure ( Revenue + 

Capital Expenditure) 
Balance (Part I Less Part II)} 


भाग चार - ब -४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


ANNEXURET 
General Administration Expenses for- 

Grant No ------------- 


-------------Division 


Particulars 


Sr. 
No. 


Rs. in ..... 
Budget Revised Actuals For 
Estimates Estimates 


3 years 


1 


Salaries and Allowances - 
Department to be specified and details of salaries & allowances to be 

furnished 
2 Repairs and maintenance 

Rent, Rates and Taxes 
( a ) Rent 
(b ) Taxes 


3 


# 6 


4 Staff car expenses - 

(a ) Salaries & allowances 
(b ) Maintenance 

Fuel 
( d ) Taxes 

( e ) Insurance 
5 Welfare & Medical Expenses 

(a ) Contribution to provident fund 
(b )Medical expenses 
(c) Provision for gratuity 
(d ) Family pension scheme 
( c ) Payment of Fidelity Insurance 

(1) Compensation under Workmen Compensation Act. 
6 Electricity charges 
7 Uniform to Staff 
8 Printing and Stationery 
9 Postage 
10 Telephone & Telegram charges 
11 Legal charges 
12 Audit Fees 
13 Freight charges 
14 Allowances to Board and Committee members 
15 Foreign Service Contribution 
16 Conveyance and Coolie charges 
17 Advertisement and Publicity 
18 Books and Periodicals 
19 Entertainment of Guests and refreshment & other expenses on meetings 
20 Other expenses 

Total 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


२१ 


ANNEURE II 
Capital Expenditure for ------- division 

Grant No---------- 


Particulars of Project /scheme 


Sr. 
No. 


Budget 
Estimates 


Revised 
Estimates 


Rs. in ..... 
Actuals For 3 

years 


Part 1 
Lands 
( a ) Initial Cost 
(b )Development expenditure 
Projects /scheme 
Buildings 
Furniture & Fixtures 


2 


3 


4 


5 


Staff Car 


1 


6 Trucks 
7 Machinery 
8 Tools 
9 Office Equipment 
10 Others ( to be specified ) 

Total 
Part II 
Loans & Advances to staff 
2 Other advances 

Total 
Less Recoveries ... 

Total 
Part III 
Stores - Details to be specified 

Total - Part I, II , III 
Note (3) Itemwise details of Expenditure /capital Expenditure should be given in Annexure VIII 


भाग चार - ब -४ अ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


ANNEXURE III 
Appropriation to Development Account 

Grant No 


Particulars 


Sr. 
No. 


Budget 
Estimates 


Revised 
Estimates 


Rs. in ... 
Actuals For 

3 years 


2 


3 


4 


5 


Opening balance as on 1 April 
Add - Appropriations 
Less - Grants 
Development of Lands 
Note - ( a ) Areawise details to be given 
(b ) Acreage to be developed to be given in respect of each 
area 
Construction of Roads ( Pucca ) - 
Note - (a ) Areawise details to be given 
(b )Kilometres to be constructed to be given in respect of each area . 
( c ) Road surface area to be given 
Construction of Roads (Kutcha ) 
Note - Details as per 2 above to be furnished 
Construction of Bridges - 
Note - Areawise details to be given 
Construction of jetties- 
Note - Areawise details to be given 
Water supply 
Drainage 
Agriculture (Areawise details to be given ) 
Horticulture 
Floriculture 
Forests 
Dairy 
Poultry 
Piggery 
Fisheries 
Metro railways 
Other Project not covered under above categories (project wise 
details to be given ) 
Other activities 


6 
7 
8 
9 
10 


12 
13 
14 


15 


16 


17 


18 


Note - (1 ) Separate figures in respect of words to be under by ---MRDA and Grant- in -aid to be paid to other authorities to be 

furnished . 
(2) Figures of expenditure to be allocated under different areas i.e. Wards in respect of ----, MunicipalCouncils 
and Zilla Parishads 
(3 ) Projec twise. Programme wise details of Expenditure/capital Expenditure should be given in Annexure IX 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


२३ 


ANNEXURE IV 
Appropriation to alternative accommodation & Rehabilitation Account 


Particulars of Expenditure 


Sr. 
No. 


Budget 
Estimates 


Revised 
Estimates 


Rs. In 
Actuals For 3 

years 


Opening Balance 
Add: Appropriation 

Total 


Less: Grants 


1. Details of works to be specified 


2 


3 


5 


Note 


(1) Figures in respect of expenditure to be incurred by ----MRDA to be shown separately . 
( 2 )Grant in aid to other authorities to be shown separately 
(3 ) Area wise expenditure to be specified separately . 


ANNEXURE V 
Appropriation to utilities: 


Rs. In ---- 
Actuals For 


Particulars of Expenditure 


Sr. 
No. 


Budget 
Estimates 


Revised 
Estimates 


3 years 


Opening Balance 
Add : Appropriation 

Total 


Less : Grants 


1. Details of works to be specified 


2 


3 


5 


Note - 


(1) Figures in respect of expenditure to be incurred by --MRDA to be shown separately , 
(2)Grant in aid to other authorities to be shown separately 
(3) Area wise expenditure to be specified separately , 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


ANNEXURE VI 
Other appropriations 


Particulars of Expenditure 


Sr. 
No. 


Budget 
Estimates 


Revised 
Estimates 


Rs. In ---- 
Actuals For 3 

years 


Opening Balance 
Add : Appropriation 

Total 
Less: Grants 


1. Details of works to be specified 


3 


4 


5 


Note - 


(1 ) Figures in respect of expenditure to be incurred by ----MRDA to be shown separately . 
( 2 )Grant in aid to other authorities to be shown separately 
(3 ) Area wise expenditure to be specified separately. 


ANNEXURE Vil? 
Details of Expencess on Operation , Repairs & Maintenance ------- division 

Grant No 


Particulars of Project/scheme 


Sr. 
No. 


Budget 
Estimates 


Revised 
Estimates 


Rs.in ..... 
Actuals For 3 

years 


2 


3 


Total 


ANNEURE VII 
Details of Capital Expenditure for ------ division 

Grant No------ 


Particulars of Project scheme 


Sr. 
No. 


Approved 
Estimated Cost 


Total Expenditure 
up to 31 March 
( previous Year ) 


Rs. in ..... 
Revised 

Estimates 
(Current year) 


Budget 
Estimates 
( Next Year ) 


2 
3 


Total 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


२५ 


ANNEURE IX 
Details of Appropriation to Development Account ( Details of Expenditure for 

Grant No---------- 


division ) 


Particulars of Project/ scheme 


Sr. 
No. 


Approved 
Estimated 

Cost 


Total Expenditure 
up to 31 March 
(previous Year ) 


Rs . in ..... 
Revised Budget 
Estimates Estimates 
(Current year) Next Year 


2 


3 


Total 


PART III 


Metropolitan Region Development Fund Account 


Rs. In 


Particulars 


Sr. 
No. 


Budget 
Estimates 


Revised 
Estimates 


Actuals For 

3 years 


Opening Balance 


Add :Receipts as per Part I 
2.Receipts on account of Maturity of investment 


Total 


Less: Payments under various grants , i.e. Part II Balance 


RE 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


FORMBY 
(Sec rulo 4) 


Metropolitan Authority Budget Estimates for the year 


Establishment Schedule 


Sr. Name & 
No. Designation 

of the post 


Scale of pay Sanctioned 

Strength 


Other 


Total 


Expenditure during the year 
Basic Pay Grade pay Dearness House Rent Compensatory Transportation 

Allowance Allowance local allowance Allowance 
5 6 

8 9 

10 


1 


2 


3 


7 


12 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


DR . NITIN KAREER , 


Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


